महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्न आंदोलनातील 
हुतात्म्यांच्या वारसांना निवृत्तीवेतन व इतर 
आर्थिक लाभ.... ी 
वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ मधील जानेवारी, 
२०१९ ते मार्च, २०१९ या ३ महिन्यांकरिता 
अनुदानाचे वाटप 

महाराष्ट्र शासन 

सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक, क्रमांक : बियुडी-१८१८/८५/प्र.क्र.३४/२०१८/३६ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० 032 
दिनांक : २१ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ :- 

शासन निर्णय, सा. प्र. विभाग, क्र.बियुडी-१८१४/प्र.क्र.९६/२०१४/३६, दि.२१/०४/२०१५. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८. 

शासन परिपत्रक, सा. प्र. विभाग, क्र.बीयुडी-१०१८/प्र.क्र.9७०/२०१८/२५, दि.०४/०४/२०१८. 
शासन परिपत्रक, सा. प्र. विभाग, क्र.बीयुडी-१८१८/८५/प्र.क्र.३४/२०१८/३६, दि.२०/०४/२०१८. 


शासन परिपत्रक :- 


" मागणी क्र.ए-५, 2234 - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 
- १०२ - सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृतीवेतन - (००) (०३) महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा आंदोलनातील 
हुतात्म्यांचे वारसांना निवृत्तीवेतन (२२३५ २४९३) "या लेखाजीर्षाअंतर्गत सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी एकूण 
रु.१७,५७,०००/- (रुपये सतरा लक्ष सत्तावन्न हजार फक्त) एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली 
आहे. तथापि, त्यापैकी सदर योजनेंतर्गत वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकानुसार एकूण 
वार्षिक तरतुदीच्या ७०% मर्यादेत बिडीएस प्रणालीवर उपलब्ध झालेले रु.१२,२७,०००/- (रुपये बारा लक्ष 
सत्तावीस हजार फक्त) इतके अनुदान महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या वारसांना सुधारित 
दराने निवृत्तीवेतन व अन्य लाभ अदा करण्यासाठी संदर्भ क्र.४ येथील दि.२०/०४/२०१८ च्या परिपत्रकान्वये 
वितरित करण्यात आलेले आहे. 


२. आता " मागणी क्र.ए-५, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
कार्यक्रम - १०२ - सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृतीवेतन - (००) (03) महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा आंदोलनातील 
हुतात्म्यांचे वारसांना निवृत्तीवेतन (२२३५ २४९३) "या लेखाशीर्षाअंतर्गत सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी एकूण 
रु.१७,५७,०००/- (रुपये सतरा लक्ष सत्तावन्न हजार फक्त) अनुदानापैकी उपलब्ध झालेले उर्वरित रु.५,३०,०००/- 
(रुपये पाच लक्ष तीस हजार फक्त) एवढे अनुदान दि.०१/०१/२०१९ ते दि.३१/०३/२०१९ या ३ महिन्यांच्या 
कालावधीतील निवृत्तीवेतनाची रक्‍कम अदा करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना खालील तक्त्यातील 
रकाना क्र.११ येथे नमूद केल्याप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे :- 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८१८/८५/प्र.क्र.३४/२०१८/३६ 


माहे एप्रिल ते उर्वरित माहे 


अनुदान अर्थसंकल्पी | प्रमाणे डिसेंबर 
निवृत्तीवेतन J मंजूर , ।जानेवारीते 
निवृत्तीवेतन | प्रवासभत्ता | इतर आथिक | एकूण a BDS वर मगे ब ति) 
प्रत्येकी प्रत्येकी | लाभ प्रत्येकी । आवश्‍यक अनुदान | उपलब्ध Bums lie 
जिल्हाधिकार | लाभार्थी BDS वर करीता 
र न दरमहा रुपये | रुपये ५०० | रुपये ५,००० | अनुदान अनुदान 
छी संख्या एकूण वितरीत | एकूण 
१०,००० प्रमाणे प्रमाणे अनुदान | आवश्यक 
नाक अनुदान । आवश्यक 
प्रमाणे १२ | वार्षिक वार्षिक अनुदान 
अनुदान 
महिनेसाठी (रुपये) 
(रुपये) (रुपये) 
(रुपये) (रुपये) (रुपये) (रुपये) (रुपये) 
| 9 | 2 3 शिव्या ५ & [= a ८ ९ | a | शिक १ 
eral मुंबई हहर 3 3,§0,000 9,400 94,000 3,098,400 | 3,098,400 | oo | २,८६,५०० ९०,००० 
2 कोल्हापूर 8 40,¢0,000 ४,५०० ४५,००० ११,२९,५०० | ११,२९,५०० poo | (9,88,400 | 3,€0,000 
3 पुणे eae 9,20,000 ५०० ५,००० १,२५,५०० १,२५,५०० शिक ९५,५०० ३०,००० 
8 रत्नागिरी ॥. १,२०,००० Yoo ५,००० १,२५,५०० १,२५,५०० ७: ee | ९५,५०० ३०,००० 
एकूण 43 द्र 
१४ १६,८०,००० ७,००० ७०,००० १७,५७,००० | १७,५७,००० | 92,219,000] = 92,219,000} 4,30,000 
अनुदान 


३. सदरचा खर्च परिच्छेद २ येथे नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व मंजूर तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. कुठल्याही परिस्थितीत (2234 २४९३) या लेखाशीर्षाव्यतिरिक्त अन्य लेखाशीर्षाखाली अनुदान 
खर्ची जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. यासाठी वेळीच खर्चमेळ घालून त्याबाबत महालेखापाल, मुंबई यांच्या 
कार्यालयास अवगत करण्यात यावे. 

४. उपरोक्त तक्त्यानुसार मंजूर करण्यात आलेले अनुदान खालील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात 
येत आहे :- 


१) दि.०१ जानेवारी, २०१९ ते £8.39 मार्च, २०१९ या ३ महिन्यांचा खर्च संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना 
वितरीत केलेल्या तरतुदी इतका मर्यादित ठेवावा. 


२) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उक्त बाबीवर होणाऱ्या खर्चाची वेगळी नोंद ठेवून महालेखापाल 
कार्यालयामधील खर्चाच्या नोंदीशी दरमहा ताळमेळ घालून त्याचे विवरणपत्र सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन- 
-२५ व वित्त विभाग यांच्याकडे विहित मुदतीत पाठवावे व त्याची प्रत या कार्यासनास देखील पाठवावी. वितरीत 
करण्यात आलेला निधी २२३५ २४९३ या लेखाशीर्षाखालीच खर्ची पडत असल्याची व त्याबाबत खर्चमेळाद्वारे 
खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी. 

३ वर नमूद केलेले अनुदान व एकूण वर्षभरात वितरीत करण्यात आलेले अनुदान हे संबंधित लाभार्थ्यांना 
प्रत्यक्षात प्रदान होत आहे हे तपासण्याची व वितरीत अनुदानाचा खर्चमेळ घालण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
जिल्हाधिकारी कार्यालय यांची असून खर्चमेळाबाबत कोणतीही सबब ऐकली जाणार नाही, याची कृपया नोंद 
घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८१८/८५/प्र.क्र.३४/२०१८/३६ 


५. हे परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक क्र.बीयुडी-१०१८/प्र.क्र.9०/२०१८/२५, 
दि.०४/०४/२०१८ व वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ मधील सूचना 
विचारात घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०१२२१४४९२४८८०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात आले आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Krishna Bhosale 


न्न bs DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ठे Nj a y [| | ५ h Nn a ou=General Administration Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68fad25d7626a3cc798a2cdee2480a108e4 


B h (0 ५ a | e 6d2bc3c24f98d38cc78723fe79c0f, cn=Sanjay 
Krishna Bhosale 


(सं.कृ. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी रवाना :- 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र- १, मुंबई. 
संचालक, SET व कोषागारे (संगणक शाखा), मुंबई-४०००३२. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
५. प्रधान सचिव ( लेखा व कोषागरे ), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
६. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा, जुने जकात गृह, फोर्ट, मुंबई-२३. 
७. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 
८. जिल्हाधिकारी, पुणे. 
९. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 
qo, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ यांना असे कळविण्यात येते की, त्यांना 
MRA असलेले अनुदान जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्याकडून मागविण्यात यावे. 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 
१६. सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवड नस्ती (कार्या.३६). 


oc “७० AD WO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


